डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,मुंबई या 
संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य, अर्थशास्र व विधी 
महाविद्यालय (आनंदभवन) फोर्ट,मुंबई या हेरिटेज 
(ग्रेड-२ इमारतीचा जिर्णोध्दार व दुरूस्तीसह 
नुतनीकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.६३/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मे, २०२१. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३/ 
बांधकामे,दि.९.१०.२०१५. 

२) विभागाचे पत्र क्र.बैठक-२०१९/प्र.क्र.७३/बांधकामे,दि.२८.७.२०२० रोजीच्या पत्रासोबतचे 
दि.२८.७.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/ प्र.क्र.१४६/ 
बांधकामे,दि.१०.०८.२०२०. 

४ शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०२०/ प्र.क्र.१४४/ 
बांधकामे,दि.१०.०८.२०२०. 

५) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/ प्र.क्र.१४७/ 
बांधकामे,दि.१०.०८.२०२०. 

६) शासन शुध्दीपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/ प्र.क्र.१४६/ 
बांधकामे,दि.३०.०३.२०२१. 

७) शासन शुध्दीपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०२०/ प्र.क्र.१४४/ 
बांधकामे,दि.३०.०३.२०२१. 

८) शासन शुध्दीपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/ प्र.क्र.१४७/ 
बांधकामे,दि.३०.०३.२०२१. 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ (मु/ 
का-२/१२६१/२०२१, दि.७.४.२०२१ रोजीचे पत्र. 

१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ (मु/ 
का-२/१४१६/२०२१, दि.२७.४.२०२१ रोजीचे पत्र. 


झासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.६३/बांधकामे 


प्रस्तावना :- 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडीत 
असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी ऐतिहासिक सांस्कृतिकदृष्ट्या 
महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे या अंतर्गत मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीच्या दि.२८.०७.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पिपल्स एज्युकेशन 
सोसायटी,मुंबई या संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य, अर्थशास्त्र व विधी महाविद्यालय विविध कामाकरीता 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३,४ व ५ अन्वये दि.१०.०८.२०२० रोजी शासन निर्णयान्वये रू.११,४३,३३,५७२/- 
( अक्षरी रूपये अकरा कोटी त्रेचाळीस लक्ष तेहतीस हजार पाचशे बहात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या कामांना 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. आता, संदर्भ क्र.१० अन्वये मुख्य अभियंता,सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांनी उपरोक्त कामाचे रू.११,४३,३३,५७२/- ( अक्षरी रूपये अकरा कोटी 
त्रेचाळीस लक्ष तेहतीस हजार पाचशे बहात्तर फक्त) इतक्या रकमेचे एकत्रित अंदाजपत्रक शासनास सादर 
केलेले आहे. उपरोक्‍त अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य, अर्थशास्त्र व विधी महाविद्यालय (आनंदभवन) फोर्ट,मुंबई या विविध कामाकरीता 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३,४ व ५ अन्वये दि.१०.०८.२०२० रोजी शासन निर्णयान्वये रू.११,४३,३३,५७२/- ( 
अक्षरी रूपये अकरा कोटी त्रेचाळीस लक्ष तेहतीस हजार West बहात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या कामांना 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.३,४ व ५ येथील शासन निर्णय तसेच 
संदर्भ क्र. ६,७ व ८ येथील शासन शुध्दीपत्रक याव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत असून संदर्भ क्र.१० अन्वये 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांनी दि.२७.४.२०२१ रोजी सादर केलेल्या 
पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,मुंबई या संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य, अर्थशास्त्र व विधी महाविद्यालय 
(आनंदभवन) फोर्ट,मुंबई या हेरिटेज (ग्रेड-२) इमारतीच्या रू.११,४३,३३,५७२/- (अक्षरी रूपये अकरा कोटी 
त्रेचाळीस लक्ष तेहतीस हजार Waal बहात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) सदर कामाची कार्यान्वित यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राहील. 
२) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरू करावे. 
३) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करून 
काम हाती घ्यावे. 
४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.७.७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
५) काम सुरू करण्यापूर्वी प्रस्तावित कामाच्या अंदाजपत्रकावर मुख्य अभियंता,सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग,मुंबई यांचे साक्षांकन घेणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.६३/बांधकामे 


२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.एन-३,मुख्य लेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०१,अनुसूचित जातीचे कल्याण,७८९-अनुसूचित जाती घटक 
योजना,०२-भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती साजरी करणे (योजनांतर्गत-दत्तमत) 
लेखाशिर्ष 2224 डी८२३ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षात आहरीत केलेली रक्‍कम 
रू.३,९९,९२,६००/- (अक्षरी रूपये तीन कोटी नव्यान्नव लक्ष AAT हजार Gert फक्त) व उर्वरित निधी याच 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

३. याकरीता, सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई हहर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून , त्यांनी या कामासाठीचा निधी आहरीत करून तो विहित कार्यपध्दतीनुसार 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर,मुंबई यांना वितरीत करावा. 

४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय,९.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत समितीस प्राप्त अधिकार तसेच 
वित्त विभाग क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२,दि.१७.०४.२०१५,शासन निर्णय वित्त विभाग, 
क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२) दि.२०.९.२०१९ व शासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये रू.१५.०० कोटी पर्यंतच्या किरकोळ व 
नागरी बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०७१६३८५९६३२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DINESH 

RAMCHANDRA DINGLE * 

(TERT. डिंगळे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 

३. सचिव(बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प्रा) विभाग, मर्झबान रोड, मुंबई. 

६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,मुंबई. 

७. कोषागार अधिकारी, अपर कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर,नवी मुंबई 
c 

8 


, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम इलाखा sex बांधकाम विभाग. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.६३/बांधकामे 


१०. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,मुंबई. 
११. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई हहर 
१२. अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्वी मुंबई उपनगर 
१३. अध्यक्ष/सचिव, पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,३४८, आनंदभवन, दादाभाई नौरोजी रोड, 
फोर्ट मुंबई 
१४. निवडनस्ती / बांधकामे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


